सतत व समवर्ती लेखापरिक्षण याकरीता 
असलेल्या ७ अस्थायी पदांना 

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मुदतवाढ 
देणेबाबत (पणन संचालनालय, पुणे) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः- सपस-२०२४/प्र.क्र.9२/२४ स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ सप्टेंबर , २०२४ 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्रमांकः राजस-१००८/प्र.क्र. 
५३८/५ स, दिनांक ५/५/२०११ 

२) शासन निर्णय ,सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्रमांकः- सपस-२०२४/प्र.क्र.७२/ 
२४ स, दिनांक २८/३/ २०२४ 

३) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्रमांक:-पणन-४/आस्थापना/ मुदतवाढ/ 
२८१३/२०२४, दिनांक ३० जुले, २०२४ चे पत्र. 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ६ 
सप्टेंबर, २०२४ 


शासन निर्णय :- 

पणन संचालनालयातील ७ अस्थायी पदांना दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत उपरोक्‍त वाचा (२) 
मधील शासन निर्णय, दिनांक २८ मार्च, २०२४ नुसार मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता वित्त विभागाने 
दि.०६ सप्टेंबर, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार पणन संचालनालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील खालील ७ अस्थायी 
पदांना दिनांक १ सप्टेंबर, २०२४ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्तावाला 
खालील अटींच्या अधिन राहून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


१) कार्यालय प्रमुखाचे पद वगळून उर्वरित सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरीता Rat 
असलेली पदे वगळण्यांत यावीत. 

२) अस्थायी पदे विहित पध्दतीने भरलेली असावीत. 

३) लेखापरिक्षण शुल्काची वसूली पूर्णत: होण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


दिनांक १ सप्टेंबर, २०२४ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंतच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात येणाऱ्या अस्थायी पदांचा तपश्लील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
१ ।सह संचालक (पणन) । एस-२३: ६७७००-२०८७०० aa 
2 | लेखाधिकारी एस-१४ : ३८६००-१२२८०० विकि शा 
३ | निम्नश्लेणी लघुलेखक | एस-१९ : ५५१००-१७५१०० २ 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
४ | वाहनचालक एस-७ : २१७००-६९१०० 3 


एकूण 1 ७ 


२. उपरोक्त अटींचे पालन करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 


३. उपरोक्त अस्थायी कर्मचाऱ्यांसाठी होणारा खर्च संबंधित सहकारी ग्राहक संस्थांकडून 
लेखापरिक्षण शुल्काद्वारे वसुल करण्यात यावा. 


४. उपरोक्त बाबींवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातर्गत दाखविण्यात यावा सन २०२४-२५ च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक व्ही-२ 


२४२५-सहकार 
००१-संचालन व प्रशासन, 


००१-(०१)(०३) संचालन व प्रशासन, (२४२५ ००४९) 


प. सदर झासन निर्णय उपरोक्‍त नमूद क्रमांक ४ वरील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९२३१५४९२५४००२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANGITA DINESH SHELKE 


A N | T A DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9% 0ca0b129ab4da8f9e91 1057d75e7fbf6f6ébd0b55esft7 
Od ‘fal5e1c0, post: ICode=400032, 
rialNumbe ‘A16A0B4000A30DD7389BEC31D153FB1F2D63557A 
5E779E5 13EF76643F66 13183, ‘SANGITA DINESH SHELKE 
2024.09.23 15:51:02 +05'30' 
(संगिता दि.रोळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 


१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

५) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६) कार्यासन अधिकारी,५ स/१२ स, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७ निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


